मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४८ या मार्गावरील 
अपघात कमी करण्यासाठी सामंजस्य कराराच्या 
अंमलबजावणीकरीता समन्वय अधिकाऱ्याची 
नेमणूक करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरए-१२१८/प्र.क्र.१३७/पोल-८ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय : 


मुंबई पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्र.४८ या मार्गावरील अपघातांना आळा घालण्याकरीता 
अपघातांची शास्त्रशुध्द माहिती जमा करुन, तिचे विश्लेषण करुन अपघातांची संख्या कमी 
करावयाच्या दृष्टीने आव्यक ती उपाययोजना करणे / सूचविणे व त्याची अंमलबजावणी करणे 
याकरीता गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि सेव्ह लाईफ फाऊंडेशन, नवी दिल्ली (अशासकीय 
संस्था) यांच्यामध्ये दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे. सदर 
सामंजस्य करारातील कलम ३.२ मध्ये केलेल्या तरतूदीनुसार प्रकल्पाच्या अंमळबजावणीकरीता 
खालीलप्रमाणे समन्वय अधिकाऱ्याची (Nodal Officer) नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


पोलीस अधीक्षक (मुख्यालय), 

अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महामार्ग पोलीस मुख्यालय यांचे कार्यालय, 
डी.डी.बिल्डिंग, जुने जकात कार्यालय, 

शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 


ई-मेल : highwaypolice.computerdiv@gmail.com 


दूरध्वनी : ०२२/२२६७०३१३, २२६१५७५७ 


२. या प्रकरणी महाराष्ट्र शासन आणि सेव्हलाईफ फाऊंडेशन यांच्यामध्ये झालेल्या 
करारानुसार विभागामधील सुसुत्र समन्वय सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतेही संबंधित आदेश किंवा 
कागदपत्र तयार करणे याची जबाबदारी समन्वय अधिकाऱ्याची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरए-१२१८/प्र.क्र.१३७/पोल-८ 


ae सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२००११८११५३३७०६२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prakash Ganpatrao Deshmukh 
DN: c=IN, ०७०५ it Of Maharasht Home Department, 


Prakash Ganpatrao ८०५ ान 


2.5.4.20=a2023a0ab760cd894a2dbe530b1 7c6d82f1 bdc0c3543072 
60d 7 0efe328c9b 


D ) e S h aa U kh Numb 75bd353f4df4631 19a0887b43c329c3364a4d90af 
d1a5f153d6604ab536ddb, Prakash Ganpatrao Deshmukh 
Date: 2020.01.18 11:56:32 +05'30' 


(प्र.ग. देशमुख) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रति, 


१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

२) मा. मंत्री, गृह यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

३) मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

४) मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

4) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
) 
) 
) 
) 


६) प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

७) सह/ उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
८) सह/ उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 
९) सह/ उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

qo) सह/ उप सचिव, परिवहन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०३२. 

११) सह/ उप सचिव, गृह विभाग, पोल ८, मंत्रालय, मुंबई-०३२ 

१२) अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
१४) पोलीस अधिक्षक (मुख्यालय), महामार्ग पोलीस, मुंबई. 

१५) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 

१६) मुख्य संचालन अधिकारी, बि.व्हि.जी. १०८ रुग्णवाहिका सेवा 

१७) मुख्य सल्लागार, सेव्ह लाईफ फाऊंडेडन, नवी दिल्ली. 

१८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सेव्ह लाईफ HSI, नवी दिल्ली 
१९) निवड नस्ती (पोल-८). 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


